RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५ , अंक २२ ] 


शनिवार, फेब्रुवारी १६, २०१९ / माघ २७, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ५२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


: 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१ ९ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक रास .२०१८ / ४४ / प्र.क्र . १८ / २० - अ. – भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे , महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या परिवार प्रबंधक कार्यालयातील परिवार प्रबंधक , अतिरिक्त परिवार 
प्रबंधक , परि सहायक , राज्यपालांचे भिषक , गट - अ आणि कार्यालय अधीक्षक , खाद्यपेय अधीक्षक आणि उद्यान अधीक्षक , गट - ब ( राजपत्रित ) 
( सेवाप्रवेश ) नियम , २०१० मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी, पुढील नियम करीत आहेत 

( १) या नियमांना, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या परिवार प्रबंधक कार्यालयातील परिवार प्रबंधक , अतिरिक्त परिवार प्रबंधक , 
परिसहायक , राज्यपालांचेभिषक , गट - अ आणि कार्यालय अधीक्षक , खाद्यपेय अधीक्षक आणि उद्यान अधीक्षक , गट - ब ( राजपत्रित ) ( सेवाप्रवेश ) 
( सुधारणा) नियम, २०१८ असे म्हणावे. 

( २) हे नियम, दिनांक १ फेब्रुवारी २०१२ पासून अंमलात आले असल्याचे मानण्यात येईल . 

३. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या परिवार प्रबंधक कार्यालयातील परिवार प्रबंधक , अतिरिक्त परिवार प्रबंधक , परिसहायक , राज्यपालांचे 
भिषक , गट - अ आणि कार्यालय अधीक्षक , खाद्यपेय अधीक्षक आणि उद्यान अधीक्षक , गट - ब ( राजपत्रित ) ( सेवाप्रवेश) नियम , २०१० मध्ये नियम 
७ ऐवजी, पुढील नियम दाखल करण्यात येत आहेत : 

कार्यालय अधीक्षक , गट- ब या पदावरील नियुक्ती ही , “ सहायक " पद धारण करणाऱ्या व त्या पदावर तीन वर्षांपेक्षा कमी 
नसेल इतकी नियमित सेवा झालेल्या व्यक्तींमधून ज्येष्ठता अधिन पात्रता या आधारावर पात्र ठरलेल्या योग्य व्यक्तीस पदोन्नती देऊन 
करण्यात येईल . 


२ . 


. 


७ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सतिश जोंधळे, 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग चार - अ - ५२-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, फेब्रुवारी १६ , २०१ ९/ माघ २७, शके १९ ४० 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 

Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 13th February 2019 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. RS.2018 / 44 /C.R . 18 / 20A. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of 
the Constitution of India, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following rules 
further to amend the Comptroller of the Household , Additional Comptroller of the Household , Aides -De 
Camp, Physician to the Governor, Group -A and Office Superintendent, Catering Superintendent and 
Garden Superintendent,Group - B (Gazetted ) in the office ofthe Comptroller of the Household to the Governor 
of Maharashtra (Recruitment) Rules , 2010 , as follows, namely : 

2. (1 ) These rules may be called the Comptroller of the Household , Additional Comptroller of the 
Household , Aides - De-Camp, Physician to the Governor, Group -A and Office Superintendent, Catering 
Superintendent and Garden Superintendent, Group - B (Gazetted ) in the office of the Comptroller of the 
Household to the Governor ofMaharashtra (Recruitment) (Amendment) Rules, 2018 . 

( 2 ) These rules shall be deemed to have comeinto force with effect from the 1st February 2012 . 

3. For rule 7 of the Comptroller of the Household , Additional Comptroller of the Household , Aides 
De-Camp, Physician to the Governor , Group -A and Office Superintendent, Catering Superintendent and 
Garden Superintendent, Group - B (Gazetted ), in the office of the Comptroller of the Household to the 
Governor ofMaharashtra (Recruitment) Rules , 2010 the following rule shall be substituted , namely 

“ 7. Appointment to the post of Office Superintendent, Group - B , shall be made by promotion 
of a suitable person on the basis of seniority subject to fitness , from amongst the persons , holding 
the post of Assistant, having not less than three years regular service on that post ”. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SATISH JONDHALE , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 
EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


